महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः उसप-१३२३/प्र.क्र.२५/चौदा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १९ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भ- शासन आदेशा, क्रमांक :- नासेमं-१०२२/प्र.क्र.१२६/का.१४, दि.१६.१२.२०२२ 


आदेडा 
श्रीमती वर्षा मुंजाजी भरोसे, उप सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांची 


बदली संदर्भाधिन शासन आदेझान्वये महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभागात करण्यात आली होती. 

२. आता, या आदेशान्वये प्रशासकीय कारणास्तव श्रीमती वर्षा मुंजाजी भरोसे, उप सचिव, कौडल्य, 
रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांची पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागात करण्यात आलेली बदली 
रद्द करून त्यांची सुधारीत पदस्थापना ग्राम विकास विभागातील उप सचिव संवर्गातील रिक्‍त पदावर करण्यात 
येत आहे. 

३. श्रीमती वर्षा मु. भरोसे, उप सचिव यांनी ग्राम विकास विभागात तात्काळ रूजू व्हावे. 

४. श्रीमती वर्षा मुं. भरोसे, उप सचिव हया दि.०१.०१.२०२३ पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे 
दि. ०१.०१.२०२३ ते त्यांच्या सुधारित पदस्थापनेच्या आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा कालावधी हा सक्तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी म्हणून म.ना.से.(सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम, १९८१ मधील नियम ९ (१४) (फ) 
मधील तरतुदीनुसार व शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.०२.०६.२००३ मधील तरतूदीनुसार मंजूर करण्यात येत 
आहे. 

५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४१९१९०८५३७९०७ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शिश 
VINAYAK BABURAO जवा omson 


8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 | défabffel2c2ad5c605 
304९400032, hi 


(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई 
३. अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, कौशल्य ,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग/पर्यटन व 


सांस्कृतिक कार्य विभाग/ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सह/उप सचिव (आस्थापना), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग/पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभाग/ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. श्रीमती वर्षा मुंजाजी भरोसे, उप सचिव. 

७. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


